राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना 
शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी 
देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रवास-२०२२ /प्र.क्र.०३ /२०२२/सेवा- ५ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- 
9) शासन निर्णय, क्रमांक: प्रवास-१०११/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३ मार्च, २०१० 
२) शासन निर्णय, क्रमांक: प्रवास-१०११/प्र.क्र.२२/सेवा-५, दि.२७ डिसेंबर,२०११ 
३) शासन निर्णय, क्रमांक : प्रवास-१०११/प्र.क्र.२२/सेवा-५, दि. १२ जानेवारी,२०१२. 
४) शासन निर्णय, क्रमांक : प्रवास-१०१३/प्र.क्र.३/सेवा-५, दि.०२ मे २०१३. 
प्रस्तावना - 


सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना देय 
असलेल्या प्रवास व दैनिक भत्त्याच्या दरांत उपरोक्त शासन निर्णय दि. ३ मार्च,२०१० अन्वये सुधारणा 


आकारणाऱ्या हॉटेलमधील वास्तव्याकरीता विहीत केलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत उपरोक्त दि.०२. मे, 
२०१३ येथीळ शासन निर्णयानुसार सुधारणा केलेल्या आहेत. तथापि शासकीय दौर्‍्यावरील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू व हैद्राबाद शहरांतील अनुसुचित दर 
APRA हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास देय असलेल्या दैनिक भत्त्यातून दैनंदिन खर्च भागविणे sree होत 
नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. ही बाब विचारात घेता शासन निर्णय दि. ०२ मे, २०१३ अन्वये विहित 
केलेल्या दैनिक भत्त्याच्या (हॉटेलमधील वास्तव्य खर्च आणि भोजन व संकीर्ण खर्च) दरांत केंद्र शासनाच्या 
सातव्या वेतन आयोगातील दि.१३ जुलै, २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशानुसार सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राज्य शासकीय व इतर पात्र अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजास्तव दौऱ्यावर 
असतांना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरु व हेद्राबाद हहरातील हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास देय 
असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 


अ. | अधिकारी/कर्मचारी सातव्या वेतन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरु व हेद्राबाद 
क्र. । आयोगानुसार धारण करीत असलेला 
oe हॉटेलमध्ये वास्तव्य भोजन व संकीर्ण खर्च 
केल्यास देय असलेली 
प्रतिपूर्ती 
|. | . | एस-३०व त्याहून अधिक रु.७५००/- पर्यंत प्रतिदिन | रू. १२००/- प्रतिदिन पेक्षा 
जास्त नाही 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवास -२०२२ /प्र.क्र. 03 /२०२२/सेवा- ५ 


२. | एस-२५ ते एस-२९ 


रू. ४५००/- पर्यंत प्रतिदिन 


रू. १०००/- प्रतिदिन पेक्षा 
जास्त नाही 


३. | एस-२० ते एस-२४ 


रू. २२५०/- पर्यंत प्रतिदिन 


रू. ८००/- प्रतिदिन पेक्षा 
जास्त नाही 


४. | एस-१९ व त्यापेक्षा कमी 


रू. १०००/- पर्यंत प्रतिदिन 


रू. ५००/- प्रतिदिन पेक्षा 
जास्त नाही 


१.) हॉटेल वास्तव्याची प्रतिपूर्ती :- हॉटेल वास्तव्याची प्रतिपूर्तीची मागणी करतांना हॉटेलची पावती 
जोडणे आवश्यक राहील. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या दरांपेक्षा कमी शुल्क आकारणाऱ्या 
हॉटेलमध्ये वास्तव्य करण्याचा कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक राहील. 


२) प्रवास भत्त्याची प्रतिपूर्ती :- प्रवास भत्त्याची प्रतिपूर्ती ही वित्त विभागाच्या दि.०३ मार्च २०१० 
रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 


३) भोजन व संकीर्ण खर्च :- प्रत्येक भोजन व संकीर्ण खर्चासाठी स्वतंत्र प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहणार 
नाही. त्याऐवजी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकत्रितपणे प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. सदर प्रतिपूर्ती 
ही खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मुख्यालयापासून अनुपस्थित असलेल्या कालावधीनुसार 


विनियमित करुन त्याप्रमाणे प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. 


कालावधीची मर्यादा दर्डाविणारा तक्‍ता 


मुख्यालयापासून अनुपस्थिती 


प्रतिपूर्तीची मर्यादा 


मुख्यालयापासून ६ तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी 
अनुपस्थिती 


उपरोक्त तक्त्यातील मर्यादेच्या ३० Cah रक्‍कम 
अनुज्ञेय 


मुख्यालयापासून ६ ते १२ तास कालावधीसाठी 
अनुपस्थिती 


उपरोक्त तक्त्यातील मर्यादेच्या ७० Tah रक्‍कम 
अनुज्ञेय 


मुख्यालयापासून १२ तासापेक्षा 


कालावधीसाठी अनुपस्थिती 


जास्त 


उपरोक्त तक्त्यातील मर्यादेच्या Joo टक्के रक्‍कम 
अनुज्ञेय 


मुख्यालयापासून अनुपस्थिती ही मध्यरात्री पासून ते मध्यरात्री पर्यंत गणण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवास -२०२२ /प्र.क्र. 03 /२०२२/सेवा- ५ 


तसेच दैनिक भत्ता मंजूर करण्यासंदर्भातील वरील १) येथील शासन निर्णय दि. ३ मार्च,२०१० मधील 
अन्य अटी कायम राहतील. सुधारीत दर सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात 
येतील. 


सदर प्रतिपूर्ती ही केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू व हैद्राबाद या हहरात शासकीय 
कामकाजास्तव दौऱ्यावर असतांना हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यासच अनुज्ञेय राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७११५३१५६६०५ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by PATIL PRASHANT VINAYAKRAO. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505422a 


6645628314537: 


pseudonym=52A6F57E50F36E268CFB25B4597BB272A28ESE8C, 
Vi N AYA K RA serialNumber=9524CAB2D5A858B4A0 1 FF72F5CAESFDDC4F8C964F3 
AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PATIL PRASHANT VINAYAKRAO. 


Date: 2022.10.07 12:00:20 +05'30' 


(a. fa. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
राज्यपालांचे सचिव निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ळेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 
सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी मुंबई/नागपूर/पुणे/औंरगाबाद. 
सचिव संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान | मंत्रालय, मुंबई, 


सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस 


मुंबई रोड, नवी दिल्ली, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद Sere गहारप्ट्र विधानगडळ रांविवालय 


ae #5 ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
जागं मुंबई 

मंत्रालयीन सर्व विभाग _ ४०० ०३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान बहुजन समाज धना 

री मुंबई बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा , 
सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई आजच मुंबई 

आझाद मैदान, मुंबई १ 

सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, आग ती ee 
वा सी.डी.ओ.बॅरॅक नं 4 योगक्षेम aware, 
ee eee विधाते जगा, arian a चौक,नरिमन पॉईंट 
विधानमंडळ, मुंबई , ; 


मुंबई २० 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 


मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या 
अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवास -२०२२ /प्र.क्र. 03 /२०२२/सेवा- ५ 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाख),मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील 
शाखा),मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा STAT, Aas. 
सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
प्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई 
आयुक्त राज्य माहिती आयोग,(सवी 
सचिव राज्य निवडणूक आयोग,मुंबई. 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/ औंरगाबाद. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे 
सर्व विभागीय आयुक्त. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषदा. 
महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), 
महाराष्ट्र, मुंबई 
महाळलेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), 
महाराष्ट्र, नागपूर 
सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय 
विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी 
दिल्ली, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
मुंबई, 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर. 


३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), 
महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई १३ 

इंडियन WAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश 
काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 
नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, 
फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई 
२१ 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, 
दादर, मुंबई २८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


